सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ससाका २०१९ / प्र.क्र.१२/३स 
मंत्रालय विस्तार रूम नं. ६०२, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ :- 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक: ससाका२०१९/प्र.क्र.१२/३स, दिनांक ३१.०५.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्रमांक २ वरील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद तक्त्यात दर्शविण्यात 
आलेल्या अनुक्रमांक २ मधील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.भेंडे, ता.नेवासा, जि.अहमदनगर या 
सहकारी साखर कारखान्याचे नाव "लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना 
लि.ता.नेवासा, जि.अहमदनगर" असे वाचण्यात यावे. 

सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२२१५०२१५८७०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरी 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, = ANKUSH Day edi AK PANELRANG ANGIE 


IN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1c3f2364841c81f8c43 
PA N D U RA N G 7078a333b7111446a2, postalCode=400032, st=Mahi 


arashtra, 
serial INumber=E11F71FCAC231B0F91F430636DE14F6C49B56 


9D173346155B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH 


SHINGADE 000001 रही 
(अंकुठठा शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 

१. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
४. संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
५. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, संबंधित कारखान्याची बँक 
७. कार्यकारी संचालक, लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.ता.नेवासा, 
जि. अहमदनगर 
८. वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान -३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा) 
९. कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१०. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई 
११.महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखानर संघ मर्या., मुंबई 
१२. निवड नस्ती (३-स). 
१३.महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखानर संघ मर्या., मुंबई 
१४. निवड नस्ती (३-स) 


